जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव, धरणगांव व पाचोरा 
तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -१८ एप्रिल, २०२३. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/सा बां प्रा दे वि ना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/१७१/सन २०२२, दि.१२/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव, धरणगांव व पाचोरा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 


रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केळेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जळगाव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व प्रशासक तथा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांची मागणी विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील 
जळगांव, धरणगांव व पाचोरा तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन 


२००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी 
(कि.मी. 


प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 


क्रमांक 


तालुका-जळगांव 


१. | धानवड-कुसुंबे (बु)-(उजाड)  पांझरापोळ | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 


जोडणारा रस्ता. १७४ 
2. | चिचोली- कुसुंबे (बु)- पांझरापोळ जोडणारा | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. १७५ 


३. | उमाळा - चिचोली- (शीव रस्ता +) प्रजिमा १२६ | 0/00 ते ८/०० | ८.००कि.मी. 


ते उडतण देव जटाया जोडणारा रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 


१७६ 


४. | सुरेशदादा जेन नगर - रा.म.मा. क्र. ७५३ F- | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. 
(विमानतळ) जोडणारा रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 


१७७ 


५. | धानवड- नंदन BM महाराज- धानवड ताडा | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. 
जोडणारा रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 


१७८ 


६. | कंडारी- गाडेगांव- ग्रामा जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00fh at. 


ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 


१७९ 


७. | उमाळा-रा.म.मा. क्र. ७५३ F- जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग क्रमांक. 


१८० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी. क्रमांक 

८. । देव्हारी- रा.म.मा. क्र. ७५३ F- जोडणारा रस्ता. । ०/०० ते 3/00 | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१८१ 

९. | प्रजिमा १२६- कुसुंबा बु. शीव- मोहाडी शीव | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. १८२ 

१०. | मेहरुण तलाव- रा.म.मा. क्र. ७५३ J- जोडणारा | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. १८३ 

११. | इजिमा-४३ (मोहाडी) - रा.म.मा. क्र. ७५३) - | ०/०० ते 3/00 | 3.00fh AT. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रुस्तमजी शाळेकडून जोडणारा रस्ता. १८४ 

१२. | मेहरुन (बांध) - पांझरापोळ - हनुमान मंदिराला | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
धसुर बल्ल्याकडे जोडणारा रस्ता. १८५ 

१३. | पांझरापोळ - पाझर dor - शिरसोली | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. १८६ 

१४. | चिंचोळी - नशिराबाद - भवानी माता | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
मंदिराच्या रस्त्याला जोडणारा रस्ता. १८७ 

१५. | खेडी खु. - हिवरेवाट - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
१८८ 

१६. | आव्हाणे - विटभट्टी - ममुराबाद जोडणारा | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. १८९ 

qo. | आव्हाणे - कोल्हेवाट - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९० 

१८. | आव्हाणे - आसोदा - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९१ 

१९. | आव्हाणे - जळगाव - afta जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९२ 

२०. | आव्हाणे - राखेळ जमिन - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९३ 

२१. | खेडी -ममुराबाद - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९४ 

22. | पिलखेडा - फेसर्डी - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९५ 

23. । फेसडी - करंज - फौरस्ती शीव जोडणारा | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. १९६ 

२४. | नांद्रा बु,- पिळखेडा - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९७ 

२५. | आसोदा - तरसोद - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१९८ 

2g. | आसोदा - मन्यारखेडा - शीव जोडणारा | ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. १९९ 

२७. | कानळदा - डिकसाई - श्लीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२०० 

२८. | भादली - ronda भिल वस्ती - जोडणारा |०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २०१ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी) क्रमांक 

२९. | देवगांव - गाढोदा - गिरणा नदी जोडणारा | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २०२ 

३०. | भादली खुर्द - गाढोदा - शीव जोडणारा | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २०३ 

३१. | गाढोदा -आमोदे -श्ीव जोडणारा सस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२०४ 

३२. | भोकर - भादली खुर्द - शीव जोडणारा । ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २०५ 

३३. | भादली खु. - कठोरा - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२०६ 

३४. | सावखेडा खुर्द - नंदगांव - शीव जोडणारा । ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २०७ 

३५. | किनोद - पिर बाबा - तापी नदी जोडणारा | ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २०८ 

३६. | आमोदा - जामोद -श्ीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२०९ 

30. | पळसोद- भोकर - शीव जोडणारा सस्ता. ०/०० ते ६/०० । ६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२१० 

३८. | भोकर - जामोद खुर्द - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२११ 

३९. | आमोदे - बाभुळगांव - aia जोडणारा रस्ता. o/oo ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२१२ 

vo, | देवगांव - निभोरा - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२१३ 

४१. | आसोदा - ममुराबाद - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२१४ 

४२. | धानोरा -धार्डी - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२१५ 

४३. | धानवड - धानवड तांडा - जुना शीव | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २१६ 

४४. | उमाळे -गाडेगांव -श्ीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२१७ 

४५. | खापरखेडा - धामणगांव - शीव जोडणारा | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २१८ 

४६. | जळके- वराड - जुना शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२१९ 

vo. | वावडदे - वसंतवाडी - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२० 

४८. | विटनेर - पळासखेडा - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२१ 

४९. | वसंतवाडी तांडा - शिरसोली - विटनेर रस्ता | ०/०० ते ४/०० | ४.०कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
ते प्रजिमा -१०८ - जोडणारा रस्ता. २२२ 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी. क्रमांक 
yo, | देवगांव - गिरणा नदि - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२२३ 
५१. | गाढोदा - निभोरा - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२४ 
५२. | जळके - विटनेर - दक्षिणेकडे शीव जोडणारा | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २२५ 
५३. | जवखेडा - लोणवाडी - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२६ 
५४. | विटनेर - विटनेर तांडा - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२७ 
५५. | विटनेर - बोढरे - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२८ 
५६. | विटनेर - डांगरी - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२९ 
५७. | वसंतवाडी - रामदेववाडी - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
230 
५८. | वसंतवाडी - वावडदा -म्हसावद - नेरी - | ०/०० ते 2/4oo | २.५००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २३१ 
५९. । विटनेर - भवानी माता मंदिर - जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२२२ 
६०. । विटनेर - नगीरी - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२३३ 
६१. | जळके - वराड - रस्त्यापासुन - पश्चिमेकडे । ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २३४ 
६२. | लळोणवाडी-जवखेडा - उत्तर दक्षिण - | ०/०० ते 3/400 | ३.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २३५ 
६३. | वडली-बिलवाडी-वराड- - रा.म.मा. क्र. ७५३ जे | ०/०० ते Y/oo | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
- जोडणारा रस्ता. २३६ 
६४. | बिलवाडी ते रा.म.मा. क्र. ७५३ जे - जोडणारा | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २३७ 
६५. | फुफनगरी - कानळदा - जोडणारा रस्ता. o/oo ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२३८ 
६६. | म्हसावद -वाकडी - रस्त्यापासून - हिमंत | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
पाटील यांच्या होताकडे जोडणारा रस्ता. २३९ 
६७. | शिरसोली - रेल्वे Fe - ते अनुभूती | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
शाळेजवळून रा.म.मा. क्र. ७५३ J जोडणारा २४० 
रस्ता. 
६८. | शिरसोली - सुईबल्ली धरण- जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२४१ 
६९. | शिरसोली बारी नगर  - पाझर तलाव -| ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २४२ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी. क्रमांक 
७०. | म्हसावद - कुरकुर नाला - जोडणारा रस्ता. o/oo ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२४३ 
७१. | लमांजन - लमांजन बंधारा - जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२४४ 
७२. | म्हसावद - रेल्वे लाईन पासून - डोमगांव जीव | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २४५ 
७३. | वराड - वावळदा - जोडणारा रस्ता. o/oo ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२४६ 
७४. | वराड -बोढरे - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - २४७ 
७५. | वराड - विटनेर - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - २४८ 
७६. | सुभाषवाडी - जवखेडे - जोडणारा रस्ता. o/oo ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२४९ 
७७. | सुभाषवाडी - रोटवद - जोडणारा रस्ता. o/oo ते ¥/oo | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२५० 
७८. | AIST बु, (घार्डी रस्ता) - आमोदे - वैजंताबाई | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
शीव पश्चिमेकडून पुर्वेकडून (गट नं. ३०४ ते २५१ 
334 पर्यंत) जोडणारा रस्ता. 
७९. | धानोरा बु.- गिरणा नदि - जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२५२ 
८०. | प्रजिमा क्र.३९ - नागझिरी - जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२५३ 
८१. | प्रजिमा क्र. ३९ - नागझिरी - शिव, कांताई | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - २५४ 
बंधारा डावीकडे जोडणारा रस्ता. 
८२. | लमांजन-म्हसावद - रस्त्यापासून ते लमांजन | 0/00 ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
शिव गट नं. ८६ जोडणारा रस्ता. २५५ 
८३. | रा.म.मा. क्र. ७५३5० - शिरसोली - मोहाडी रस्ता | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
ग्रामा ४९ - जोडणारा रस्ता. २५६ 
८४. | Breast - दापोरा - रस्त्याला जोडणारा | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २५७ 
८५. | जुनी दापोरा पंपिंग - जगदीश अत्तरदे - | ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. । ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
यांच्या शेतापर्यंत जोडणारा रस्ता. २५८ 
८६. | दापोरा - मनुदेवी शीव - केलास पाटील | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
यांच्या होत जोडणारा रस्ता. २५९ 
८७. ।नांद्राबु - करंजे गट नं. ६/१ - शीव | ०/०० ते oo | १.००कि.मी. । ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २६० 
८८. ।नांद्राबु - घाडी जुना - शीव जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते १/०० | १.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२६१ 
८९. ।नांद्रा बु-धांद्री वाट - शीव जोडणारा रस्ता. =| ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२६२ 
९०. ।नांद्रा बु. - गट नं. १६८ - जोडणारा रस्ता. o/oo ते १/०० | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२६३ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी. क्रमांक 
९१. । नांद्रा - कुवांरखेडा - शीव जोडणारा रस्ता. o/oo ते १/०० | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२६४ 
९२. | नंदगांव - सौखेडा धुरा - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२६५ 
९३. | नंदगांव - किनोद - गायराण जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२६६ 
९४. | नंदगांव- फुफनी - सुतारे जोडणारा रस्ता. o/oo ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२६७ 
९५. । फेसर्डी - करंज - पाणंद जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२६८ 
९६. ।नांद्रा फाटा - सुजदे देऊळवाडे - शीव | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २६९ 
९७. | भादली फाटा - हातेड नाल्या - जोडणारा | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २७० 
९८. | भदली फाटा - भोलणे - फाटा जोडणारा | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २७१ 
९९. | देऊळवाडे - तापी नदी - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
२७२ 
१००. | भोलाणे - तापी नदी - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२७३ 
१०१. | भोलाणे atta - देऊळवाडे शीव - हातेड नाळा | ०/०० ते १/०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - २७४ 
जोडणारा रस्ता. 
१०२. | भोलाणे - BMS नाला -नांद्रा जोडणारा | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २७५ 
१०३. | भोलाणे - खडकी नाला - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२७६ 
१०४. | भोलाणे - बुरन नाला - जोडणारा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - २७७ 
१०५. | भोलाणे - भादली - शीव जोडणारा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२७८ 
१०६. | आवार - आडी वाट - विदगांव कानळदा | ०/०० ते Yoo | १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्त्यास जोडणारा रस्ता. २७९ 
१०७. | आवार - फाटा ते मधली afta - ते ग्रामा । ०/०० ते Yoo | १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २८० 
१०८. । आवार - फाटा आडी वाट - ते ग्रामा | ०/०० ते Yoo | १.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २८१ 
१०९. | चिंचोली - धोब्या - नशिराबाद जोडणारा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
२८२ 
११०. | रा. म. क्र. ७५३ जे - नशिराबाद - शीव जोडणारा | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
रस्ता. २८३ 
१११. | नशिराबाद प्र.जि.मा. क्र. १८ - भागपुर - | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - २८४ 


प्र.जि.मा. १४३ जोडणारा रस्ता. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी) क्रमांक 
११२. | नशिराबाद रा. म. मा. क्र.६ - मुरारखेडा - | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
तरसोद जोडणारा रस्ता. २८५ 
११३. | नशिराबाद रा. मा. क्र.३९ - ताज नगर हातेड | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
नाला - तरसोद जोडणारा रस्ता. २८६ 
११४. रा. म. मा. क्र. ६ - रेल्वे लाईन नशोिराबाद - | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
शिवार जोडणारा रस्ता. २८७ 
११५. | नशिराबाद ग्रा. मा. क्र. ७८ - रा. म. मा. क्र. ६ - | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २८८ 
११६. | नशिराबाद प्र. जि. मा. क्र. १८ - काकर तलाव - | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
भागपुर जोडणारा रस्ता. २८९ 
११७. | नशिराबाद प्र. जि. मा. क्र. ०८ - नशिराबाद -। ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
बेळी शीव जोडणारा रस्ता. २९० 
११८. | नशिराबाद रा. म. मा. क्र. of - जळगांव खु. - | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
जोडणारा रस्ता. २९१ 
११९. | नशिराबाद UW. A. मा. क्र. ०७ - इंडीयन ऑईल | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
डेपो - नशिराबाद जोडणारा रस्ता. २९२ 
१२०. | नशिराबाद प्र. जि. मा. क्र. ०८ - कुंडलेश्वर नाला | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्रमांक. - 
बेळी - शीव जोडणारा रस्ता. २९३ 
१२१. | नशिराबाद प्र. जि. मा. क्र. ०९ - शोत गट क्र. | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक. - 
१३३ - बेळी शीव जोडणारा रस्ता. २९४ 
एकूण ३८१.५०० 
कि.मी. 
तालुका-धरणगांव 
१. | हनुमंतखेडा ते तरडे रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१२४ 
२. | सोनवद ते आमोदा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.- १२५ 
३. | सोनवद ते वाकटुकी रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक. -१२६ 
४. । निभोरा ते चोरगांव रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१२७ 
५. | निभोरा ते गाढोदा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१२८ 
६. | पिपळेसिम ते हनुमंतखेडा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रामांक.-१२९ 
हनुमंतखेडा ते ग्रामा १९ ते आनोरे रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३० 
निभोरा धार ]ोरी रस्ता. ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३१ 
. | बाभूळगाव ते गिरणा नदी रस्ता. ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३२ 
qo. | चमगाव ते गिरणा नदी रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३३ 
११. | चावखेडा ते वाघळूद खु रस्ता. ०/०० ते २/०० । 2.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३४ 
१२. | मुसळी ते रेल्वे चौकी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३५ 
१३. | चावलखेडा पिरबाबा ते आनोरे रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३६ 
१४. | बोरखेडा ते खपाट रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३७ 
१५. | प्रजिमा ५२ ते गुजरखेडा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३८ 
१६. । भोदबु. ते झिरीनदी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१३९ 
१७. | रा.म.६ कल्याणे होळ ते कल्याणे खु. रस्ता. ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४० 
१८. | कल्याणे खु ते माळपिप्री रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४१ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित ग्रामीण मार्गाचे नाव साखळी क्रमांक | एकुण लांबी प्रस्तावित ग्रामीण मार्ग 
(कि.मी. क्रमांक 
१९. | कल्याणे बु कल्याणे होळ ते जवखेडा रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४२ 
२०. | सतखेडा ते हनुमंतखेडा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४३ 
२१. । प्रजिमा ५२ ते सतखेडा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४४ 
२२. ।धार ते कवठळरस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४५ 
२३. | पाळधीबु ते त्रिमुर्ती कालेज ते राष्ट्रीय महामार्ग | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४६ 
क्र. ६ रस्ता. 
२४. | चांदसर चोरगाव ते निभोरा रस्ता. ०/०० ते ७/०० | ७.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४७ 
२५. | राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ वराड बु ते रा.म. मार्ग क्र. । 0/00 ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४८ 
६ रस्ता. 
२६. | धार ते निमखेडा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१४९ 
२७. | ]ौरी ते निखमेडा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५० 
२८. | चांदसर ते कवठळ रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५१ 
२९. | पाळधी ते सावदा रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५२ 
३०. | रेल ते दोनगाव रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५३ 
३१. | भोकणी ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५४ 
३२. | चांदसर ते निभागरा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५५ 
३३. | चांदसर ते कवठळ धाराशिव रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५६ 
३४. | चांदसर ते धार शिव रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५७ 
३५. | शैरी ते पथराड बु. रस्ता. ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५८ 
३६. 'लाडलीते नांद्रा बु.रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१५९ 
३७. | दोनगावबु ते शौरी रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१६० 
३८. | धरणगाव ते पिंपळे रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१६१ 
३९. | अंजनविहीरे ते वाकटुकी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१६२ 
४०. । एकलग्न ते बोरखेडा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१६३ 
४१. | at ते लाडली रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्रमांक.-१६४ 
एकूण १५४.५०० 
कि.मी. 
तालुका- पाचोरा 
१. | कडे वडगांव ते पाणी पुरवठा विहीरीकडे | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक.२२२ 
जाणारा रस्ता. 
२. | कडे वडगांव ते जोगेश्वरी मंदिर ते जिल्हा | ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. । ग्रामीणमार्ग क्रमांक.२२३ 
हद्द कडे जाणारा रस्ता. 
३. रा.मा. क्र. १७ ते पिपळगांव बु. (हरे) बस | ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक.२२४ 
स्थानकाकडे जाणारा रस्ता. 
एकुण ८.०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ५४४.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६८१५.२१०--५४४ .00) म्हणजेच ७३५९.२१० कि.मी. 
इतकी होईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२०१३२६५१२७१८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने का 
-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 

GANPAT SANDIPAN "५ द 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a 1 2fed6c 
pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD137FEA 
BOBBCB16CACF2D44087E8A76, -GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2023.04.20 13:32:46 +05'30° 

(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत - 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


